Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५ , 


अंक ३ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ [ पृष्ठे ६४, किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
१-३ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही. भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 

जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१-६४ 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १४१२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 
क्रमांक कलि - उजिअ- भुसं- विपाविम - कावि- ८५६-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने, कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
ना .- एक-१ ( १६५५ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


आणिम्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी,( भूसंपादन),विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८४- एलएक्यू-४७-२०१८-२०१९ , गाव पिंपळगांव ( हाते ), तहसिल हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा, 
अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


२४४ 


० २० 


२ 


२२७ 


० ५५ 


३ 


२० 


० ९ ६ 


४ 


२०७ 


५ 


७५ 


१३५ 


६ 


७ ९ 


२२७ 


७ 


१०० 


० ०४ 


एकूण 


७४४ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - लघु पाटबंधारे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन -शिरुड लघु पाटबंधारे प्रकल्पा अंतर्गत वळण रस्त्याच्या मातीकाम व बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ-( आर्थिक , रोजगार , पायाभुत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) –सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
नाचणगांव लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची- तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक - 


- 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक - 
टिप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१ ९/ आश्विन ४-१०, शके १ ९ ४१ 


३ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४१३ . 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक कलि- उजिअ- भुसं-विपाविम- कावि- ८५७-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३० - एलएक्यू- ४७-२०१८-२०१९, गाव येरणवाडी, तहसिल हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २) 

( ३ ) 


हे 


आर 


१ 


५१ 


० 


एकूण 


0 


०३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - लघु पाटबंधारे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन -शिरुड लघु पाटबंधारे प्रकल्पा अंतर्गत वळण रस्त्याच्या मातीकाम व बांधकामाकरीता. 

समाजालामिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभुत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
नाचणगांव लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


. 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके 

१ ९ ४१ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक - 
टिप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४१४ . 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कलि - उजिअ - भुस-विपाविम- कावि-८५८-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबिंयाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३२- एलएक्यू-४७-२०१८-२०१९, गाव बाभुळगांव ( बो ), तहसिल देवळी सेलू , जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५१/२ 


० १६ 


२ 


१३६/१ 


० ९ १ 


३ 


१३६/४ 


० ५५ 


एकूण 


१६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , 


शके १ ९ ४१ 


५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन -नाचणगांव लघु कालव्याकरिता. 


समाजाला मिळणारे लाभ- ( आर्थिक , रोजगार , पायाभुत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) –सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
नाचणगांव लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टिप :-उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४१५ . 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक कलि- उजिअ- भुस -विपाविम - कावि-८५ ९-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


ना .-एक -२ ( १६५५ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२९ - एलएक्यू-४७-२०१८-२०१९ , गाव पिंपळगाव (हाते ), तहसिल हिंगनघाट , जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३१० 


० ०३ 


२ 


३१९ 


००६ 


एकूण 


० ० ९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - लघु पाटबंधारे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन -शिरुड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत वळण रस्त्याच्या मातीकाम व बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ- ( आर्थिक, रोजगार, पायाभुत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) —सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
नाचणगांव लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४१६ . 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - क.लि.उजि ( भू) -विपाविम -वर्धा- कावि- ७७८-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , 


शके १ ९ ४१ 


७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्येदिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३०६- एलएक्यु- ४७-२०१८-२०१९ , 

गाव वडद तहसिल , जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


९ ० 


०३१२ 


२ 


८८ 


० १२ 


३ 


८३ 


० १५ 


४ 


७४ 


०६१ 


५ 


५८ 


० २५ 


६ 


५०/१, ५०/२ 


० १५ 


७ 


६३ 


० १७२ 


८ 


६१/१, ६१/२ 


० ०१२ 


९ 


१ ९ ७ 


० ०३५ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१० 


१ ९ ८ / १ , १ ९ ८ / २ 


० १० 


११ 


२ ९ ४/ १ , २ ९ ४ / २ 


० १५ 


१२ 


२ ९ ३ / १ , २ ९ ३/ २ 


००८ 


१३ 


२९ ० / १ , २ ९ ० / २ 


० २३४ 


१४ 


२ ९ १ 


० १३ 


१५ 


२ ९ २ 


० ०६३ 


१६ 


२८३/१, २८३/२ 


० ५ ९ 


१७ 


३१९ / १,३१९ / २ 


० १८४ 


१८ 


३३५/१ अ , ३३५/१ ब 


१ ९ 


० ०३२ 


३३६/१ , ३३६/२ 
१०२/१ , १०२/२ 


२० 


० ६०४ 


२१ 


१ / १ / अ , १ / १/ ब 


० ०१ 


२२ 


२३१ 


० ८४६ 


२३ 


२६१ 


० १७ 


२४ 


२६१/२ , २६२/२ 


० ०८ 


२५ 


० ०१५ 


३०८/१, ३०८/२ 
३० ९ / १/ ब , ३० ९ / २ / ब 


२६ 


०४२ 


२७ 


३१७ 


० ०३५ 


२८ 


३१४ 


० १३८ 


एकूण क्षेत्र .. 


५७२२ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - वडद लघु कालवा क्र . १ब, २,३,४ च्या बांधकामाकरीता. 

समाजालामिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात )-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला)-भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


९ 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम - निरंक . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे)-निरंक . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


.. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १४१७ . 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - क.लि.उजि ( भू)-विपाविम-वर्धा- कावि - ७८३-२०१९. - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्याजिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 


ना .- एक-३ ( १६५५ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९/ आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १११- एलएक्यु -४७-२०१७-२०१८ , 

गाव काजळसरा, तहसिल दंवळी, जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


३०४ 


० ०५ 


२७६ 


००१ 


२ 

३ 


२७ ९ / १ 


०१६ 


४ 


४० 


०३१ 


एकूण 


०५३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा, 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन - शिंगारवाडी उप लघु कालवा क्र . १ चे बांधकामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबधात )-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची- तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला )-भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन 
विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम -निरंक . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) -निरंक . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , 


शके १ ९ ४१ 


११ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १४१८ . 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक -क.लि.उजि ( भू)-विपाविम -वर्धा-कावि - ७८७-२०१९ . – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ -प्र. क्र .७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८४ - एलएक्यु- ४७-२०१८-२०१९ , 

गाव सोनेगांव ( बाई), तहसिल देवळी , जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


किंवा गट 


हे . आर 


१ 


३०५ 


००६ 


२ 


३० ९ / २ 


० १७ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


अनुसूची - एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


३ 


० ०२ 


२८४/१ 
२८२/३ 


४ 


० १० 


५ 


२ ९ 


००९ 


६ 


० ०२ 


६ ९ 
६८ 


७ 


० ११ 


८ 


५७ 


९ 


३३०/२ 


० २३ 


१० 


१३ 


० २४ 


११ 


१५ 


० १८ 


१२ 


१ ९ 


० ०५ 


१३ 


१८ 


० १ ९ 


१४ 


१७ 


० १० 


१५ 


७१ 


एकूण 


१६१ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव -निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन - निम्न वर्धा सोनेगांव बाई उपलघुकालवा क्र .५ चे बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात )-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला)-भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे)-निरंक . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , 


शके १ ९ ४१ 


१३ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४१९ . 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - क.लि.उजि ( भू) -विपाविम-वर्धा- कावि-७९२-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र .७७- अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३५ - एलएक्यु - ४७-२०१७-२०१८ , 

गाव रोहणखेडा , तहसिल हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३) 


किंवा गट 


हे . आर 


१ 


२०४ 


० १ ९ 


ना .-एक -४ ( १६५५ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


२ 


२०७/१ 


०३१ 


२०७/२ 
२०७/३ 


३ 


२१४ 


००७ 


४ 


१५३ 


० १६ 


५ 


१५५ 


० २० 


६ 


१७४ 


० २८ 


७ 


१७३ 


० ०७ 


८ 


१७२ 


००८ 


१० 


० २७ 


- 


एकूण क्षेत्र 


१६३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - गाडेगाव लघु कालवा वरील उप लघु कालवा क्र .२ व ३ च्या बांधकामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला )-भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम - निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे)-निरंक . 


टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १ ९ ४१ 


१५ 


-- 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४२० . 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 
क्रमांक - क.लि.उजि ( भू)-विपाविम-वर्धा- कावि-७९७-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२९- एलएक्यु- ४७-२०१८-२०१९ , 

गाव जामनाळा , तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

हे . 
५७/१ 

० २६ 
५७/२ 
५८/१ 

०३६ 


किंवा गट 


आर 


१ 


२ 


एकूण क्षेत्र 


० ६२ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके 

१ ९ ४१ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - निम्न वर्धा कालवेविभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन निम्न वर्धा कालवे देवळी कालवा सा.क्र . ३४११० मी . वरुन उगमीत उपलघु कालवे बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात – सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 

अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे -- कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला)-भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट. 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) -निरंक. 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४२१ . 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - क.लि.उजि ( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि -८६०-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७ - अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड-ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या ,वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


१७ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१५- एलएक्यु- ४७-२०१८-२०१९ , 

गाव तांभा , तहसिल देवळी ,जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


किंवा गट 


हे . आर 


१ 


० ०४ 


० ०७ 


२ 
३ 


१४८/१ 
१४८/२ 
१४ ९ / १ , १४ ९ / २ 
१५० 
१५१ 


o ole 


५ 


००४ 


एकूण क्षेत्र 


० २५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन - तांभा लघु कालव्यासाठी टेलिंगच्या बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) -सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची- तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 
ना .-एक -५ ( १६५५ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला)-भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च२०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम -निरंक . 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) -निरंक . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १४२२ . 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - क.लि.उजि( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि -८६४-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , 


शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २९ ६- एलएक्यु- ४७-२०१८-२०१९ , 

गाव वडगाव , तहसिल आर्वी, जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


० ०६ 


३०/१ 
३६/१ 


२ 


० ९ 


एकूण क्षेत्र 


० १५ 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - वडगाव लघु कालव्याचे बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक, रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात )-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला)-भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे ) -निरंक . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके 

१ ९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १४२३. 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 
क्रमांक - क.लि.उजि( भू)-विपाविम-वर्धा- कावि -८६८-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ -प्र. क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८१ - एलएक्यु -४७-२०१८-२०१९ , 

गाव मुरादपूर , तहसिल देवळी जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 
०३० 


१ 


१४८ 


२ 


१२४ 


०१८ 


एकूण क्षेत्र 


० ४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , 


शके १ ९ ४१ 


२१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन -पिंपळगांव लघु कालवा क्र . ३ चे बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात )-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उचित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला)-भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचेपदनाम -निरंक . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे)–निरंक . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४२४ . 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक - क.लि.उजि ( भू)-विपाविम-वर्धा- कावि - ८७२-२०१९. - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ -प्र . क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशाजिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 
ना .-एक -६ ( १६५५ ). 


.. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके 

१ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ ,वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१७ - एलएक्यु -४७-२०१८-२०१९ , 

गांव वाटखेडा , तहसिल देवळी , जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


००१ 


१३५ 
१४४ 


२ 


०३६ 


३ 


१४१/२ 


० ० ९ 


एकूण क्षेत्र 


०४६ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव निम्न वर्धा कालवेविभाग , वर्धा, 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या सिंगरवाडी उप लघु कालवा क्र . २ व ३ चे बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात )-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उचित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे- कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला)-भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , 


शके १ ९ ४१ 


२३ 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- यांचे पदनाम -निरंक . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे- निरंक . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


" 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४२५ . 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 
क्रमांक - क.लि.उजि( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि -८७५-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून ,त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९/ आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२८ - एलएक्यु-४७-२०१८-२०१९ , 

गांव अशरफपूर , 

तहसिल वर्धाजिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४/२ 


० १२ 


२ 


४/३ 


० २५ 


३ 


८/१, ८/२ 


००९ 


४ 


२३ 


० ३५ 


५ 


२४/४ 


०२२ 


एकूण क्षेत्र 


१०३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - निम्न वर्धा कालवेविभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - निम्न वर्धा कालव्याच्या देवळी शाखा सा . क्र . ३४११० मी वरून उगमीत आजगांव लघु कालव्याचे 
बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) -सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उचित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) -भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम -निरंक . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे)-निरंक . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भुसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १ ९ ४१ 


२५ 


.. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४२६ . 

भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - क.लि.उजि ( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि-८७९ -२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ),विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३०- एलएक्यु-४७-२०१८-२०१९, 

गांव सोनेगांव ( बाई), तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन 

क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
२४५/२ 

० १७० 
२ २४७ 

० ९ २० 
२६० 


किंवा गट 


१ 


३ 


० ४७० 


४ 


२६३ 


० ० ९ ० 


ना .-एक -७ ( १६५५ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


अनुसूची- एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


५ 


० ०७० 


६ 


O 


२० 


१ ९ २ 
१ ९ ४ 
१६५ 
२ ९ १ 


७ 


० १६० 


८ 


० ११० 


एकूण क्षेत्र 


२०१० 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव निम्न वर्धा कालवेविभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन – सोनेगाव ( बाई) लघु कालव्याचे बांधकामाकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात )-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) -भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन 
विभाग महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम -निरंक . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) -निरंक . 

टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . १४२७. 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - क.लि.उजि( भू)-विपाविम -वर्धा- कावि -८८३-२०१९. - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ -प्र . क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , 


शके १ ९ ४१ 


२७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२० - एलएक्यु- ४७-२०१८-२०१९ , 

गाव टाकळी ( खो ), तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) 

( २ ) 


हे . आर 


१ 


४१ 


० ०८ 


२ 


१३ 


0 ० ९ 


३ 


५१ 


० १० 


११ 


० ०१ 


एकूण क्षेत्र 


० २८ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव -निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा, 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन - चिखली उप लघु कालवा क्र . ३ व ४ चे बांधकामाकरीता . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके 


१ ९ ४१ 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) -सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 

अनुसूची- तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला)-भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम - निरंक . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे)-निरंक . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४२८ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - क.लि.उजि ( भू) -विपाविम -वर्धा- कावि -८८७-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ -प्र . क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची -तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , 


शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३०५- एलएक्यु-४७-२०१८-२०१९ , 

गाव सेकापूर , तहसिल देवळी , जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


किंवा गट 


आर 


१ 


० १६ 


० १२ 


२ 
३ 


१६/१ 
१६/६ 
१६/२ 
१६/५ 


० ३७ 
० २१ 


४ 


५ 


६४ 


० ०४ 


एकूण 

क्षेत्र 


० ९ ० 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव निम्न वर्धा कालवे विभाग ,वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन वायगाव लघु कालवा क्र . १० चे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 

समाजालामिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबधात )-सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 

अनुसूची- तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) -भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभावनिर्धारणातून सूट . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे)-निरंक. 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


ना .- एक -८ ( १६५५) . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४२९ . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक - क.लि.उजि ( भू) -विपाविम-वर्धा- कावि -८ ९१-२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -दोनमध्ये दिलेले आहे 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे 


आणि 

म्हणून ,त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , 


शके १ ९ ४१ 


३१ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३०८ -एलएक्यु-४७-२०१८-२०१९ , 

गाव चाणकी, तहसिल हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
३२ 

० १३ 
३३ 

० ०२ 


२ 


एकूण क्षेत्र 


० १५ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव -निम्न वर्धा प्रकल्पविभाग , वर्धा. 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन निम्न वर्धा प्रकल्पाअंतर्गत चाणकी वितरिकेवरील गाडेगांव लघु कालव्याच्या बांधकामाकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबठ्ठधात )–सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला )-भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्याअनुषंगाने महसूल व वन विभाग 
महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक. 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे) -निरंक . 

टीप- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमीनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४३० . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि( भू.)-वि.पा.वि.म.-वर्धा- कावि-८ ९९-२०१९. – 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या,वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्येदिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्याममुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१ ९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


३३ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३७- एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९ , गाव यंगडदेव , तहसिल , जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


हे.आर 


१ 


१५ 


० ०८ 


एकूण क्षेत्र 


००८ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

: - निम्न वर्धा कालवे विभाग ,वर्धा, 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन यंगडदेव 

लघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
रोजगार, पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) होणार आहे . 


: 


अनुसूची - तीन 
: - कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसात करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाचीनियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ना .-एक -९ ( १६५५ ). 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १४३१ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि( भू.)-वि.पा.वि.म.-वर्धा- कावि-९०३-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या,वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १ ९ ४१ 


३५ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २९ ७- एलएक्यु-४७-२०१८-२०१९ , गाव भिडी , तहसिल देवळी , जिल्हा वर्धा. 


क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


२३१ 


००४ 


१ 

२ 


१०१२ 


० १३ 


एकूण 

क्षेत्र 


० १७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: 


प्रकल्पाचे नांव 

- निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा दुरगडा लघुकालवा बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक : - सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
रोजगार, पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


: 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसात करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४३२ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि( भू.)-वि.पा.वि.म.-वर्धा- कावि-९०६-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या,वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१८- एलएक्यु-४७-२०१८-२०१९ , गाव कोल्हापूर( सिं ) , तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा. 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


( २ ) 


हे . आर 


१३/१ 


० २४ 


१ 

२ 


४०/१ 


० १८ 


एकूण क्षेत्र 


० ४२ 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कोल्हापूर लघु कालवा व उप - लघु कालवा क्र .२ चे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक : - सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
रोजगार , पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात 

होणार आहे . 


: 


अनुसूची - तीन 
: - कुणीही व्यक्तीकिंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( आ ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( इ ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ना .- एक-१० ( १६५५) . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४३३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि( भू.)-वि.पा.वि.म.-वर्धा- कावि -९१८-२०१९. – 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्याजिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या ,वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २९९ - एलएक्यु -४७-२०१८-२०१९ , गाव दिघी, तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा, 


क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


० १० 


२ 


१४८/१ 
१४८/२ 
११ 


००५ 


३ 


० ०८ 


४ 


७ 


० १३ 


१०४ 


०४६ 


६ 


१३२ 


१६७ 


७ 


१ ९ २ 


० ०५ 


८ 


१६ ९ 


० १ ९ 


a 


१७० 


० १ ९ 


१० 


१७८ 


० ७७ 


११ 


१ ९ ४ 


० २ ९ 


१२ 


० ०६ 


१ ९ ३ 
१०३/१ 


१३ 


० १५ 


१४ 


१२६ 


० ८४ 


१५ 


१५८ 


० ३७ 


१६ 


० ५४ 


१६४ 
१५ ९ 


१७ 


० १६ 


१८ 


१६० 


००१ 


१ ९ 


१४ ९ 


० २८ 


एकूण क्षेत्र 


६३९ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

: - निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : चिखली लघु कालवा क्रमांक ४ व ७ चे बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक : 

: - सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
रोजगार, पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात 

होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १ ९ ४१ 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसात करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( आ ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( इ ) 

ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 
विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १४३४. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि( भू .)- वि.पा.वि.म.-वर्धा- कावि- ९२२-२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या,वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे 


आणि 

म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -चार मध्ये दिलेला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१ ९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


४१ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात पढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- याची कार्येपार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३०७- एलएक्यु-४७-२०१८-२०१९ , गाव गाडेगाव , तहसिल हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१५७ 


० १६ 


२ 


१५८ 


० २८ 


३ 


१६० 


००९ 


२३१ 


०३६ 


एकूण क्षेत्र 


० ८ ९ 


प्रकल्पाचे नांव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
निम्न वर्धा कालवे विभाग ,वर्धा. 
निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या नांदगांव वितरीका सा.क्र . ४९९ ५ मी . वरून निर्गमीत गाडेगांव उप लघु 
कालव्याचे कामाकरीता. 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


ना .-एक -११ ( १६५५ ). 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक : 
रोजगार, पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


: 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


: 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसात करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४३५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि( भू.)-वि.पा.वि.म.-वर्धा- कावि-९३१-२०१९. - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या,वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१ ९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


४३ 


आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात पढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२६- एलएक्यु-४७-२०१८-२०१९ , गाव निमगांव , तहसिल वर्धा, जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२५७ 


o 


२ 


२६० 


००६ 


३ 


२६१ 


० ३१ 


४ 


२६३ 


० १ ९ 


एकूण 

क्षेत्र 


० ५ ९ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९४१ 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक 
रोजगार, पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


पडेगांव लघु कालवा , क्र .१ मातिकाम व बांधकामाकरीता. 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


: 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसात करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट. 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४३६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक कलि -उजि( भू.)-वि.पा.वि.म.-वर्धा- कावि-९३५-२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४- प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१ ९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


४५ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदर्ह प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५८- एलएक्यु- ४७-२०१८-२०१९, गाव हुस्नापूर, तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा. 


क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२५ 


० २१ 


एकूण 

क्षेत्र 


० २१ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न वर्धा खर्डा, लघु कालवा क्र . १ च्या बांधकामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक : - सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
रोजगार , पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) होणार आहे. 


ना .- एक -१२ ( १६५५). 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१ ९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 


अनुसूची - तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसात करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


वर्धा या 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४३७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि ( भू.)-वि.पा.वि.म.-वर्धा- कावि -९४०-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १ ९ ४१ 


४७ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्येदिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २९ ८ - एलएक्यु -४७-२०१८-२०१९, गाव बाभुळगांव ( खोसे) , तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२८७ 


० २७ 


एकूण 

क्षेत्र 


० २७ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

: - निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन सैदापूर लघु कालव्याचेबांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
रोजगार , पायाभूत- सुविधा, सोयीसुविधा करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) होणार आहे . 


: 


: 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१ ९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 


अनुसूची - तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसात करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


वर्धा या 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४३८ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि ( भू.)-वि.पा.वि.म.-वर्धा- कावि -९४८-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


४ ९ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात पढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २७२- एलएक्यु-४७-२०१८-२०१९ , गाव टाकळी ( चना), तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


हे . आर 


१ 


७०/२ 


O 


२ 


१४६ 


० ०२ 


३ 


१८१ 


० ११ 


४ 


३३१ 


० १० 


एकूण क्षेत्र 


० २५ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

: - निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन टाकळी ( चना ) अंत्य लघु कालव्याचे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
रोजगार, पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) होणार आहे. 


: 


: 


ना .- एक -१३ ( १६५५). 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१ ९ / आश्विन ४-१० , 


शके 


१ ९ ४१ 


अनुसूची - तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


: 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसात करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


वर्धा या 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १४३९ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि - उजि ( भू.)-वि.पा.वि.म.-वर्धा- कावि- ९५२-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येत की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 


५१ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३००- एलएक्यु -४७-२०१८-२०१९ , गाव वाबगांव, तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


६१/१ 


० ०४ 


२ 


११२ 


० १० 


३ 


११६/१ 


०४९ 


एकूण क्षेत्र 


०६३ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

: - निम्न वर्धा कालवेविभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन गणेशपूर लघु कालवा क्र .१ चे बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) होणार आहे . 


: 


: 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१ ९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 


अनुसूची - तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसात करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


वर्धा या 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा. , अ . क्र . १४४० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कलि- उजि( भू.)-विपाविम -वर्धा- कावि-९६०-२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे .) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १ ९ ४१ 


५३ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्येदिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३०१- एलएक्यु-४७-२०१८-२०१९ , गाव रत्नापूर, तहसिल देवळी, जिल्हा वर्धा. 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 


हे.आर 


१ 


४० 


० १५ 


२ 


३३४ / १,३३४/ ३ 


०७० 


एकूण 

क्षेत्र 


० ८५ 


प्रकल्पाचे नांव 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
निम्न वर्धा कालवे विभाग ,वर्धा. 
बाभुळगांव लघु कालव्याचेबांधकामाकरीता. 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
होणार आहे . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक 
रोजगार, पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


ना .- एक-१४ (१६५५ ). 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९४१ 


अनुसूची - तीन 
कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसात करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

निरंक 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील निरंक 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा . , अ. क्र . १४४१. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कलि - उजि ( भू.)-वि.पा.वि.म.-वर्धा- कावि-९६३-२०१९ . – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आलेला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येत की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदई प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


५५ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२५- एलएक्यु - ४७-२०१८-२०१९, गाव पडेगाव , तहसिल , जिल्हा वर्धा. 


, 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१८० 


० १५ 


२ 


१७४ 


० २० 


३ 


१८३ 


००७ 


४ 


१८४ 


० २५ 


५ 


१ ९ ० 


० ०४ 


६ 


१ ९ १ 


० १५ 


७ 


२२३ 


० २८ 


एकूण 

क्षेत्र 


१ १४ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पडेगांव लघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक : - सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित 
रोजगार, पायाभूत सुविधा सोयीसुविधा करण्यास व पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयी सुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) होणार आहे. 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 


अनुसूची - तीन 
: - कुणीही व्यक्तीकिंवा कुटुंब विस्थापीत होत नाही. 


करण्यास भाग पाडणारी कारणे 





सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन यांची 
अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१ ९/ आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 

विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) 


.. 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


वर्धा : 


विवेक भीमनवार , 
जिल्हाधिकारी , 

वर्धा. 


दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४४२ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-८९०-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, भूमि संपादन , पूनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक 
संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ अन्वये प्रकरण क्रमांक ६१-६५-२०१८-१९, दिनांक १२ जून ,२०१९ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे व तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

ज्याअर्थी, चंद्रपूर (जिल्हयाचा) जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे त्याची खात्री पटली आहे , आणि म्हणून , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-याची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६१-६५-२०१८-१९ , गाव-पालेबारसा , तालुका- सावली, जिल्हा- चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


२५५ 


० ०५ 


२ 


४० 


०३ 


एकूण क्षेत्र 


० ०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १ ९ ४१ 


५७ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द उजवा कालवा विभाग , ब्रम्हपूरी . 
गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालव्यावरिल निर्गमित उसरपार लघु कालव्याचे कामाकरिता . 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव-पालेबारसा , तालुका - सावली ,जिल्हा- चंद्रपूर . 
भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


हे . आर 


निरंक 


निरंक 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप. - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १४४३ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-८९०-२०१९. 


ज्याअर्थी, समूचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमि संपादन , पूनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक 
संकीर्ण दि . ११-२०१४- प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ अनव्ये प्रकरण क्रमांक ५ ९-६५-२०१८-१९, दिनांक १२ जून, २०१९ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


ज्याअर्थी, चंद्रपूर (जिल्हयाचा) जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे त्याची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . 


ना .-एक -१५ ( १६५५ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६ - ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-याची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५९- ६५-२०१८-१९ , गाव-विरखल चक , तालुका- सावली, जिल्हा- चंद्रपूर. 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


१२८/१ 
१२८/२ 


२ 


० ०३ 


३ 


१२८/३ 
१२८/४ 


४ 


५ 


१३७ 


०३० 


६ 


१३८ 


० ० ९ 


७ 


१८ ९ 


०१६ 


८ 


१८६ 


० १ ९ 


९ 


१८५ 


००७ 


एकूण क्षेत्र 


० ८४ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द उजवा कालवा विभाग , ब्रम्हपूरी . 
गोसीखुर्द उजवा मुख्य कालव्यावरिल वितरिका डि . वाय . १० कालव्याचे कामाकरिता . 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव -विरखल चक , तालुका - सावली, जिल्हा- चंद्रपूर. 
भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


हे . आर 


निरंक 


निरंक 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


५ ९ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


मूल : 


एम . खेडकर , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , मूल . 


दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . १४४४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक कावि- अका -उविअ- प्रस्तु २-१०८९ -२०१९. - 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे.) खाजगी प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ खाजगी प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त खाजगी प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात पढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


भूमापन 
क्रमांक 


एकूण क्षेत्र 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
तालुका कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर 

संयुक्त मोजणी 
प्रमाणे संपादनखालील 

क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
गावाचे नाव - पालगाव 


संपादनानंतर 
शिल्लक जमीन 


( १ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


४५/१६ 


२०२ 


२०२ 


गावाचे नाव -बाखर्डी 


१ ९ ६ 


६८८ 


६८८ 


२०२ 


४ ८८ 


४८८ 


२०५/२ 


२०२ 


२०२ 


२०५/३ 


१२० 


१२० 


२०५/४ 


२०२ 


२०२ 


२०५/५ 


१२० 


१२० 


२०५/६ 


२०२ 


२०२ 


२०५/७ 


१२१ 


१२१ 


२०५/ १ अ 


२०० 


२०० 


२०० 


२०० 


२०५/ १ अअ 
२०५ / १ ई 


२०० 


२०० 


१०५ 


१६२ 


१६२ 


गावाचे नाव- तळोधी 


१०६ 


२०२ 


२०२ 


१०७ 


० ८१ 


० ८१ 


१०८ 


२०२ 


२०२ 


१० ९ 


२०२ 


२०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


६१ 


( 9 ) 


अनुसूची - एक - चालू 

( ३ ) 
हे . 


( २ ) 
हे . आर 


( ४ ) 


आर 


हे . आर 


११२ 


२०२ 


२०२ 


११३ 


२०२ 


२०२ 


१०४ 


२०२ 


२०२ 


१०४ 


२०२ 


२०२ 


१२२ 


३२४ 


३२४ 


१२३ 


३२४ 


३२४ 


१२५ 


२०२ 


२०२ 


१२६ 


२०२ 


२०२ 


१३३ 


३२३ 


३२३ 
२०२ 


१३४ 


२०२ 


१३५ 


२०२ 


२०२ 


१३८ 


२०२ 


२०२ 


एकूण आराजी 


आराजी . . ६५ ६६ 


६५६६ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: - M / s Ultra Teach Cement Limited Unit Awarpur Cement Works , 

ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर . 
M/s Ultra Teach Cement Limited UnitAwarpur Cement Works, क्षेत्राकरीता लागणारी 
जमीन . 


प्रकल्पाचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


या प्रकल्पामुळे गावातील लोकांना लाभ व शासनास महसूल मिळणार आहे . 


: 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - तीन 
M /s Ultra Teach Cement Limited Unit Awarpur Cement Works , 
करीता उक्त संपादनात गावठाण संपादन नसून शेतीचे संपादन करण्यात येत असल्यामुळे विस्थापन 
करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव व्यवस्थापन योजना 


पार्श्वभूमी : 

आवारपूर सिमेंट वर्क्स हे अल्ट्राटेक सिमेंट समुहाचे Unit असून याची स्थापना १ ९८३ मध्ये झाली. या युनीटची उत्पादन क्षमता 6MTPA, 4.5 
MTPA Clinker आणि 5 MTPA Limestone ( चुनखडी) आहे . एसीडब्लू चे Ultratech Community Welfare Foundation ( समुदायाचा विकास 
संस्था) ही परिसरातील ११ गावे व ८ ग्रामपंचायतीमध्ये CSR अंतर्गत विविध उपक्रम राबवित आहे. ACW ने उपविभागीय दंडाधिकारी, राजुरा आणि 
पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडे जानेवारी २०१८ ला चंद्रपूर येथे त्यांच्याकडे असलेल्या आधीच्या खाणी भाडेतत्वावर ( मायनींग लीज) क्षेत्रातून अधिक 
जमीन खनन करण्याच्या उद्देशाने प्रस्ताव सादर केलेला आहे. ACW ने Aide Et Action या आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेला सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन 


ना .- एक-१६ (१६५५ ). 


૬૨ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


आणि CSR उपक्रमांचा समाधानी अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आले . मायनींग लीजच्या हद्दीतील बाखार्डी, तळोधी आणि पालगांव या गावातील २९ 
जमीन मालक , ज्यांची जमीन अधिग्रहण करण्याचे प्रस्तावित आहे , त्या जमीन मालकांचा आर्थिक व सामाजिक अभ्यास करण्याचे कार्य AEA या संस्थेला 
देण्यात आले . 


सध्याची स्थिती : 


महाराष्ट्र शासनाने १९८० मध्ये चुनखडी खनीज उत्खननासाठी एकूण १०३०.५८ हेक्टर जमीन ज्यापैकी ३१७.८५ हेक्टर जमीन शासकीय 
मालकीची असून ७१२.७३ हेक्टर खाजगी मालकीची आहे . जी २०३० पर्यंत Mining Lease वर दिली आहे. सदर जमीन चंद्रपूर जिल्ह्यातील 
कोरपना तालुक्यातील आवारपूर , बाखार्डी, नौकारी, पालगांव आणि तळोधी या गावात स्थित आहे. ७१२.७३ हेक्टर खाजगी मालकीच्या जमिनीपैकी 
उत्खननाच्या सुरूवातीच्या काळात ३८२.७६ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करून उत्खननाला सुरूवात झाली . उर्वरीत ३२९.९ ७ हेक्टर खाजगी 
जमिनीपैकी UTCL/ ACW नात्यांचे उत्खननाचे क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने ६५.६६ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करून उत्खनन करण्याचा प्रस्ताव चंद्रपूर 
जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे केलेला आहे . 


अभ्यासाची व्याप्ती : 


एसीडब्ल्यूच्या अधिकारी वर्गाशी केलेल्या चर्चेवर आधारीत पुढील उद्दीष्टे मांडण्यात आले. 

२९ जमीन मालक ज्यांची जमीन संपादनास प्रस्तावित आहे त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रोफाइलमध्ये समन्वय साधणे . 


. गावातील CSR चे उपक्रम संकलीत करणे . 


भौगोलिक स्थान : 


अधिग्रहण करण्याकरीता प्रस्तावित जमिनीचे स्थान सद्यःस्थित असलेल्या खनन क्षेत्राजवळील ३ गावात आहे संपूर्ण तपशील खालीलप्रमाणे 


आहे 


: 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


तपशील 
ग्रामपंचायत जमीन मालकांची संख्या 
( ३ ) 

( ४ ) 


क्षेत्र 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


१ 


बाखार्डी 


बाखार्डी 


११ 


२७३६ 


२ 


पालगाव 


१ 


२०२ 


३ 


तळोधी 


तळोधी 


१७ 


३६ २८ 


एकूण 


२ ९ 


६५६६ 


भूधारकांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती : 

एकूण २९ जमीनमालक ज्यांची जमीन संपादनास प्रस्तावित आहे त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रोफाइलमध्ये समन्वय साधण्याचा निर्णय 
घेण्यात आला . 

जमीन मालकांचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रोफाइलमध्ये समन्वय साधण्याकरिता प्रश्नावली तयार करण्यात आली . 
मालकांपैकी २३ जमीन मालकांची मुलाखत घेण्यात आली. तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

तपशील 


२९ जमीन 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


ग्रामपंचायत 


जमीन मालकांची 

संख्या 
( ४ ) 


त्यापैकी संर्पकात 
असलेले जमीन मालक 

( ५ ) 
१० 


( १ ) 


( ३ ) 


( २ ) 
बाखार्डी 


१ 


बाखार्डी 


११ 


२ 


पालगाव 


१ 


१ 


३ 


तळोधी 


तळोधी 


१७ 


१२ 


एकूण 


२ ९ 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४-१०, शके १९ ४१ 


६३ 


अभ्यासातील निरीक्षणे : 

एकूण २३ जमीन मालकांपैकी १४ उत्तरदायी हे पुरूष (६० % ) आणि ० ९ उत्तरदायी (४० % ) स्त्रिया होत्या . एकूण १३ उत्तरदायी कुटुंबप्रमुख 
होते त्यापैकी ३ स्त्रिया कुटुंब प्रमुख होत्या . 


जाती आणि धर्माचा तपशील : 


२३ उत्तरदात्यापैकी १ उत्तरदायी खुला प्रवर्गातील , ७ उत्तरदायी अनुसूचित जाती आणि १४ उत्तरदायी अनुसूचित जमातीतील आहे . पुढील 
उत्तरदात्याची धार्मिक संरचना दर्शविते की २२ उत्तरदायी हे हिंदू धर्माचे असून उर्वरीत १ हा मुस्लिम धर्माचा आहे . 


शैक्षणिक स्थिती : 


फक्त दोन जमीन मालकांच्या कुटुंबातील सदस्य हे पदवीधर तथा पदव्युत्तर पदवी धारक आहे. पाच जमीन मालक यांनी प्राथमिक शिक्षणही 
घेतलेले नाही. जास्तीत जास्त जमीन मालकांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी औपचारीक शिक्षण घेतलेले असून त्यांचेशिक्षण १० वी किंवा १२ वी पर्यंत 
झालेले आहे . बहुतांशी जमीन मालकांनी असे कळविले की त्यांनी त्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी सरकारी शाळेतच पाठविले आहे . सर्वच जमीन 
मालकांजवळ आधारकार्ड आणि बँक खाते आहे. 


उत्तरदायी व्यक्तींचा व्यवसाय : 


उत्तरदायी व्यक्तींच्या विश्लेषणानुसार असे स्पष्ट होते की , जास्तीत जास्त उत्तरदायी स्वतःचा शेती व्यवसाय करतात. फक्त तीन जमीन 
मालकांनी कळविले की ते आपली शेती बटईने देतात . चार जमीन मालकांनी कळविले की त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्य हा कंत्राटदार आहे. एका 
जमीन मालकानुसार त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्य वाहन चालक आहे . शेतीव्यवसाय व्यतिरिक्त बरेचसे जमीन मालक त्यांच्या उपजिविकेकरिता 
शेतमजुरी करतात . 


निवासाबाबत माहिती : 


जवळपास सर्वच कुटुंबातील सदस्यांची स्वतःची घरे असून बरेचसे घर हे पक्क्या स्वरूपाचे आहे. जवळपास सर्वच घरामध्ये वीज सुविधा 
उपलब्ध आहे . पाण्यासाठी ते हातपंप अथवा बोरवेलवर अवलंबून आहे. एका कुटुंबाने स्वतःची विहीर असल्याचे कळविले . 


पिकांचे प्रकार : 


प्रस्तावित अधिग्रहित करण्यात येणारी पूर्ण जमीन ही कोरडवाहू आहे . खरीपमध्ये कपासी हे प्रचलित पीक आहे. काही भागात रब्बीहंगामात 
तुरीचे पीक घेतले जाते असे कळविण्यात आले. पाच भूधारकांनी असे कळविले की अर्ध्या ते एक हेक्टर जमिनीमध्ये सोयाबिनचेपीक घेतले 
जाते. खरीप हंगामामध्ये ८० % जमिनीवर कपासीचे पीक घेतले जाते. रब्बी हंगामात ६ % जमिनीवर तुर आणि ५ % जमिनीवर सोयाबिनचे पीक घेतले 
जाते . 


स्वयं मदत गट आणि इतर कौशल्य : 


सर्वेक्षणात असे निर्दशनास आले की , २३ जमीन मालकांपैकी फक्त ७ जमीन मालक हे स्वयं सहायता बचत गटाशी जोडलेले आहे . 
जमीन मालकांनी कळविले की त्यांनी कुठलेही कौशल्य किंवा व्यवसायिक प्रशिक्षण घेतलेले नाही . पाच भूधारकांच्या कुटुंबातील एका सदस्याने 
तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेले आहे. 


इतर निरीक्षणे : 


• अधिग्रहित करण्यात येणारी सर्व जमीन खाजगी मालकीची आहे. 


जमीन अस्तित्वात असलेल्या खाणींच्या परिसरात आहे आणि खाण भाडेतत्त्वाखाली येते . 


जवळपास सर्व जमीन हि कोरडवाहू असून खरीप पीक म्हणून कपासीची लागवड करतात . 


• सार्वजनिक जमीन / मालमत्ता प्रभावित होणार नाहीत . 


• सर्व जमीन मालकांचे गावामध्ये स्वतःचे घर असून त्यापैकी बरेचसी घरे ही अर्धपक्की आहेत . 
• LARR अधिनियम , २०१३ नुसार जमीन मालकांनी खरेदीसाठी त्यांची परवानगी दिली आहे . 


या गावांमध्ये CSR चे उपक्रम राबविले जातात . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २६- ऑक्टोबर २ , २०१९/ आश्विन ४-१० , शके १९ ४१ 


११ 


उच्च 


एसीडब्ल्यू सीएसआर चे उपक्रम : 

आदित्य बिर्ला समुहाच्या CSR धोरणानुसार व मार्गदर्शनाखाली आवारपूर सिमेंट वर्क्स चे CSR चे उपक्रम राबविले जातात . ACWCSR च्या 
माध्यमातून गावक -यांच्या समस्या सोडवण्यास व्यवस्थापन बांधील आहे. समुहाच्या धोरणानुसार ACWCSR चे उपक्रम हे पुढील पाच विषयावर 
आधारीत आहे. 

शिक्षण, शाश्वत जीवनशैली , आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधांचा विकास , सामाजिक सुधारणा . धोरणाअंतर्गत नेमलेले बरेचसे उपक्रम ACW 
च्या CSR ने पूर्ण केलेले आहे . आइड अॅण्ड एट ने आवारपूर सिमेंट वर्क्स च्या प्रकल्पातील गावांमध्ये CSR उपक्रमांचे मूल्यांकन केले आहे. 
गावांतून ६०० हून अधिक कुटुंबांची निवड करून मुलाखती घेण्यात आल्या. लोकांच्या गरजा आणि आकांशा यांचाही अभ्यास करण्यात आला. वॉटर 
एटीएम , शाळांमधील आयएसओ प्रमाणे ई. लर्निंग आणि उल्हात्सोव हे CSR टीमने केलेल्या काही नाविन्यपूर्ण उपक्रमाला समुदायात उच्च प्रभाव आणि 
स्विकार्यता आहे. समुदायाने घरपोच आरोग्य सेवा आणि पशुवैद्यकीय सेवांचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक केले आहे . प्रकल्पातील शैक्षणिक उपक्रमांचे 
कौतुक केले गेले आहे . लायब्ररी प्रोग्रामसाठी विनंती , सरकारी शाळेत इंग्रजी भाषेसाठी समर्थन , स्पर्धा परीक्षेसाठी तयारी आणि मार्गदर्शन , 
शिक्षणाची आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची गरज शिक्षकांनी व्यक्त केली. समाजाद्वारे आरोग्य सेवा मोठ्या प्रमाणात स्विकारल्या गेल्या आहे. पॅथॉलॉजिकल 
सेवा आणि वरिष्ठ तज्ञ डॉक्टरांकडून नियमित आरोग्य शिबिरासारख्या अधिक सुविधांसाठी मागणी केली आहे. समुदायाद्वारे रुग्णवाहिनीची मागणी 
करण्यात आलेली आहे. 

युवावर्गाच्या संख्येतील वाढ लक्षात घेता उपजिविकेच्या संसाधनांचा विस्तार करण्याची गरज आहे. युवांच्या मते योग्य कौशल्यावर आधारीत 
प्रशिक्षणात वाढ केल्यास तरूणांना अर्थपूर्ण रोजगार मिळविण्यास मदत होईल . स्वयंसहायता बचत गटाच्या पुनरूत्थानाने महिला गटांच्या आर्थिक 
आणि सामाजिक सशक्तीकरण करण्यास मदत करेल . फिरते भांडवल आणि कुटिर उद्योग उपक्रमांना आधार दिला जाऊ शकतो. पशुसंवर्धन 
विकास आणि शेती प्रशिक्षण तसेच मार्गदर्शनात वाढ केल्यास शेतक -यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल . सर्व गावांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासाची गरज 
आहे. यास अग्रक्रमित करणे आणि समर्थित करणे आवश्यक आहे. रस्त्याच्या सुरक्षिततेमध्ये आणि अग्निशामक उपक्रमांना सर्व प्रकल्प शाळांमध्ये 
समाविष्ट करणे आवश्यक आहे . वृक्षारोपनाच्या माध्यमातून समुदायाचा निसर्गाशी नाते जोडण्याचा उपक्रम सुरू ठेवण्यात यावा. समुदायाने 
व्यसनमुक्ती आणि स्वच्छता वर आधारीत जागरूकता अभियान/ शिबिराची देखील मागणी व्यक्त केली आहे . कचरा संकलन आणि घणकचरा 
व्यवस्थापनाची पण मागणी करण्यात आलेली आहे . अल्ट्राटेक कम्युनिटी वेलफेयर फाऊंडेशनने ज्या गावांमध्ये जमीन विकत घेण्याची प्रस्तावित 
केलेली आहे तेथील काही प्रमुख उपक्रमांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे . 
एसीडब्ल्यू द्वारे प्रस्तावित जमीन खरेदीसाठी सामाजिक प्रभाव व्यवस्थापना योजना : 

एसीडब्ल्यू अधिका -यांनुसार अधिग्रहीत करण्यात येणारी प्रस्तावित जमीन ही खनन भाडेतत्वाखाली (मायनिंग लीज) मधली आहे . 
प्रस्तावित जमीन अधीग्रहणमुळे ACW ची वर्तमान आणि विस्तारीत योजना पूर्ण होईल . या करीता २६ जमीन मालकांनी ACW ला आपली मंजूरी 
दर्शविलेली आहे . या जमिनीचे मॅपिंग करीता महसूल अधिकारी आणि ACW च्या अधिकारी वर्ग यांनी संयुक्त भेट घेतली आहे. बाखार्डी, तळोधी 
आणि पालगाव या त्यांच्या गावामध्ये स्थायिक असल्यामुळे कोणतेही कुटुंब विस्थापित होत नाहीत . ACW एलएआरआर कायदा, २०१३ अंतर्गत 
भरपाई देण्यास सहमत असून त्याबाबत जमीन मालकांना कळविण्यात आलेले आहे . ACWपूर्वीपासून CSR चे नियमित उपक्रम राबवित असून सध्या 
ते प्रकल्पातील गावांमध्ये पाच प्रमुख घटकांवर काम करीत आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापीत करण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे 

प्रशासकाची आवश्यकता नाही . 
( आ ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक 
( इ ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

: गरज नाही. 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप .- उक्त जमिनीच्या आराखड्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, राजुरा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 

योगेश कुंभेजकर , 
राजुरा : 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ . 

राजुरा . 


सदर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED 
ATGOVERNMENT PRESS ,CIVIL LINES ,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


